कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, 2023 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब, दि.०२.११.२०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि.०२.११.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र 
सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 
२. सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३०% पदोन्नती कोट्यातून सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. ज्या लिपिक-टंकलेखकांना ३०% पदोन्नती कोट्यातून सन २०१५-१६ 
पर्यंतच्या निवडसूचीमधून सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात आलेली आहे, अशा 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांपैकी ज्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा व 
कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळण्याबाबतचे आदेश 
प्राप्त झाले, अशा सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचा समावेश त्यांच्या ज्येष्ठता दिनांकानुसार दिनांक ०२.११.२०२२ 
रोजी प्रसिध्द केलेल्या दि.०१.०१.२०२२ च्या अंतरिम सामाईक ज्येष्ठता सूचीमध्ये करण्यात आला आहे. 


३. ३०% पदोन्नती कोट्यातून सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात आलेल्या खालील 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा व कक्ष अधिकारी पदावरील 
पदोन्नतीसाठीची विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळण्याबाबतचे आदेश प्रशासकीय कारणास्तव 
विलंबाने निर्गमित sic असल्याने सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचा समावेश पुढील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या दि.०१.०१.२०२२ च्या 
अंतरिम सामाईक ज्येष्ठता सूचीमध्ये करण्यात येत आहे. 


अ सहायक कक्ष ज्येष्ठता | जेथे समावेडा । ज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठता यादीतील 
क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव दिनांक करावयाचा क्रमानंतर क्रमापूर्वी 
तो ज्येष्ठता 
क्रमांक 
१) | star HR | 09.08.2090 ३४६-अ श्री.श.गो.गायतोडे श्रीमती नि.की.मोमाया 
अ.मो.ई. (ज्ये.क्र.३४६) यांच्यानंतर | (ज्ये.क्र.३४७ यांच्यापूर्वी 
२) | श्रीमती क.मो.स.शेख | ०१.१०.२०१२ ६२७-अ ST} STS BATS श्री.श्री.का.पगारे 
(ज्ये.क्र.६२७ यांच्यानंतर । (ज्ये.क्र.६२८) यांच्यापूर्वी 
३) | श्रीमती क्षिदि.परब = | ०१.०३.२०१३ ६७६-अ श्री.वि.वि.घाडगे श्रीमती वं.म.कुलकणी 
(ज्ये.क्र.६७६) यांच्यानंतर । (ज्ये.क्र.६७७ यांच्यापूर्वी 


शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४-ब , दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२३ 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१५१५५४१०६३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce 1e183d1e9775b63142b6a94941d6fF 
a6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A B RA M A N E serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D78 
99F 46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2023.02.15 15:59:11 +05'30" 


(वि. बा. ar) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२) कक्ष अधिकारी, (कार्यासन १४, 98-31), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


३) निवड नस्ती (१४-बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


